महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
कर्मचाऱ्यांच्या माहे जून, २०२२ च्या 
वेतनासाठी रु.१००.०० कोटी इतका निधी 
वितरित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-११२१/प्र.क्र.३०३/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०२२. 


उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.राप/लेखा/अंववि/१२८७, दि.१७.०६.२०२२. 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.राप/लेखा/अंववि/१४६३, दि.१२.०७.२०२२. 

शासन निर्णय क्र.एसटीसी-११२१/प्र.क्र.३०३/परि-१, दि.०९.०५.२०२२. 

शासन निर्णय क्र.एसटीसी-११२१/प्र.क्र.३०३/परि-१, दि.१५.०६.२०२२. 


न्स 
— 


x 


AN 
~~ 


Ss 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे माहे जून, 2022 चे वेतन अदा 
करण्यासाठी रु.३६०.०० कोटी इतक्या निधीची आवश्‍यकता असल्याने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी रू.३६०.०० कोटी इतका निधी वितरित करण्याबाबत 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांनी संदर्भाधिन 
क्र.१ व २ येथील पत्रांन्वये शासनास विनंती केली आहे. 


2. BRAY २०४१ ००१८- 33, अर्थसहाय्य लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात 
रू.१४५०.०० कोटी इतकी तरतूदी मंजूर केली आहे. अर्थसंकल्पीत रू.१४५०.०० कोटी तरतूदीमधून 
रू.३००.०० कोटी इतका निधी रा.प.महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे एप्रिल, २०२२ च्या वेतनासाठी 
संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भाधिन क्र.४ 
येथीळ शासननिर्णयान्वये रू.३६०.०० कोटी इतका निधी रा.प. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे मे, 
२०२२ च्या वेतनासाठी वितरित करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पीत रू.१४५०.०० कोटीपैकी 
रू.७७९०.०० कोटी शिल्लक तरतूदीमधून रू.३६०.०० कोटी इतका निधी रा.प. महामंडळाच्या माहे जून, 
२०२२ च्या वेतनासाठी वितरित करण्याबाबत वित्त विभागास विनंती केळी होती. तदनुषंगाने रु.१००.०० 
कोटी इतका निधी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे जून, २०२२ च्या 
वेतनासाठी वितरित करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार रू.१००.०० कोटी इतकी 
रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे जून, २०२२ च्या वेतनासाठी 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-११२१/प्र.क्र.३०३/परि-१ 


छासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे जून, २०२२ च्या वेतनासाठी 
सन २०२२-२३ मध्ये शासनाने विविध सवलत मुल्यांपोटी गृह (परिवहन) विभागाच्या २०४१ ००१८- ३३, 
अर्थसहाय्य लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या रू.१४५०.०० कोटीपैकी 
रू.७९०.०० कोटी शिल्लक तरतूदीमधून रू.१००.०० कोटी (अक्षरी रूपये शंभर कोटी फक्त) एवढी 
रक्‍कम रोखीने प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर रू.१००.०० कोटी हा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा आणि सदर खर्च “मागणी क्रमांक बी-३, लेखाशिर्ष २०४१, वाहनांवरील 
कर (००) ००१, संचालन व प्रशासन (०१) परिवहन आयुक्‍त (०१) (०१) आस्थापना - परिवहन आयुक्त, 
(दत्तमत्त) (अनिवार्य) (२०४१ ००१८) ३३, अर्थसहाय्य" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्या 
कार्यालयातील आंहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्‍कम आंहरित 
करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी. 


४. हा शासन निर्ण वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२६२/२०२२/व्यय-८, 
दि.२५.०७.२०२२ अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०८०२१२२०३३७७२९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SARIKA MENDHE बाळा 


GANVIR or 
(सारिका मेंढे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा.अध्यक्ष , महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 

१०) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


2 > Sf ee टी 


८“? 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-११२१/प्र.क्र.३०३/परि-१ 


११) अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 

१२) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 

१४) वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
१५) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१६) महाळेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 
१७) निवडनस्ती (परि-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


